केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जन विकास 
कार्यक्रमांतर्गत - PMJVK ( पुर्वीचा MsDP ) 
मान्यता प्राप्त जालना जिल्ह्यातील जालना शहर 
येथील विकासकामांच्या बांधकामाकरीता राज्य 
हिश्यांतर्गत उर्वरित निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१३ /प्र .क्र.१७८/का.०७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
HATHA, FIG - Yoo 032 
दिनांक: -२४/०६/२०२२ 


१. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांची पत्रे क्र.३/१३ (२) & (3)/ 

२०१३-००, दि.२९/१०/२०१४ व दि.२९/१२/२०१५. 

२. शासन ज्ञापन,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दिनांक २७/०३/२०१५. 

३. झासन निर्णय क्रमांक,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.३१/०३/२०१५. 

४. शासन ज्ञापन,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दिनांक १६/०६/२०१५. 

५. शासन ज्ञापन,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दिनांक २८/०७/२०१५. 

६. शासन निर्णय,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दिनांक २८/०७/२०१५. 

७. शासन निर्णय अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/का.०७ दिनांक ३१/०३/२०१६. 

८. शासन निर्णय अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/का.०७ दिनांक ३०/०४/२०१६. 

९. झासन निर्णय क्र.अविवि-२०१४/प्रक्र.१४१/का.०७ दि.२३/०५/२०१६. 

qo. शासन निर्णय क्रमांक,अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.२८/०६/२०१६. 

११. अवर सचिव,अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय,भारत सरकार,नवी दिल्ली यांची पत्रे क्र.१३/२४/२०१७- 

MsDP-MoMA, दि.३०/११/२०१७ 

१२. शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.३०/०१/२०१८. 

१३. जिल्हाधिकारी जालना यांचे पत्र क्र.अ.शा.२०१९/अल्पसंख्याक/कावि,दि.१४/१२/२०१९. 

१४. शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.१९/०३/२०२०. 

१५. शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.१९/०३/२०२०. 

१६. शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.१४/०९/२०२० 

१७. शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१३/प्रक्र.१७८/का.०७ दि.२५/०२/२०२१ 

१८. जिल्हाधिकारी जालना यांचे पत्र क्र.२०२२/साशा/प्रशा-२/कावि,दि.२३/०३/२०२२. 
प्रस्तावना :- 

१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालयाने बहुक्षेत्रिय विकास 
कार्यक्रमाअंतर्गत (MsDP) गठित शाक्‍तीप्रदान समितीने दि.०१/०९/२०१४ रोजीच्या ८९ व्या व दिनांक 
१४/१२/२०१५ रोजीच्या १०९ व्या बैठकीत जालना शहर, जि.जालना येथे मुलांसाठी १०० प्रवेशक्षमतेचे १ 
वसतीगृह (विद्युतीकरणासह), Meare व गांधीनगर, जालना येथीळ शाळा इमारती बांधकामाच्या 
(स्वच्छतागृहासह) आणि मुलींसाठी १०० प्रवेश क्षमतेचे १ वसतीगृह अशा प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१३ /प्र .क्र.१७८/का.०७, 


२. । केंद्रशासनाच्या अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालयाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक (२) ते (4) 
येथील शासन ज्ञापनांव्दारे जालना शहर, जि. जालना येथे मुलां-मुलींसाठी १०० प्रवेशक्षमतेचे प्रत्येकी १ 
याप्रमाणे एकूण २ वसतीगृह आणि मिल्लतनगर व गांधीनगर, जालना येथील शाळा इमारत बांधकामास 
(स्वच्छतागृहासह) मिळून एकूण रू.९१२.२३ लाख इतक्या रकमेची प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
आहे.सदरहू प्रशासकिय मान्यतेस अनुसरुन संदर्भ क्र.(७), (८) , (१२) , (१५) , (१६) व (१७) अन्वये केंद्र व राज्य 
हिळ्यातील पहिल्या व दुसर्‍या टप्यातील एकूण रु.७९१.६२ लाख इतका निधी विषयांकीत कामांच्या 
प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकारी, जालना यांना मंजूर करुन वितरित करण्यात आला आहे. 

आता प्रशासकीय मान्यतेनुसार राज्य हिऱ्यातील उर्वरित रु.११०.७१ लाख इतका निधी 
जिल्हाधिकारी,जालना यांना मंजूर करुन वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत - PMIVK ( पुर्वीचा बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत-॥॥51)? ) 
जालना शहर,जि.जालना येथे मुला-मुलींसाठी १०० प्रवेशक्षमतेचे प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण २ वसतीगृह आणि 
मिल़तनगर व गांधीनगर, जालना येथील शाळा इमारत बांधकाम (स्वच्छतागृहासह) या बांधकामांस प्रशासकिय 
मान्यतेनुसार सन २०२२-२३ राज्य हिऱ्यातील उर्वरित रक्‍कम म्हणजेच रु.११०.७१/- लाख इतका निधी 
खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र. (९) प्रमाणे निधी मंजूर करुन जिल्हाधिकारी जालना यांना PFMS प्रणालीद्वारे 
वितरित करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रुू.लाखांत) 
कामाचे नाव | युनिट | प्रकल्प | प्रशास | वितरीत पहिला व | २०२०-२१ |सन २०२०- | आता प्रशासकीय 
संख्या | किंमत | कीय दुसरा हप्ता मध्ये वितरीत २१ मध्ये | मान्यतेनुसार वितरित 
मान्यता केंद्र राज्य | निधी ७०%या | वितरित केंद्र | करावयाचा राज्य 
प्रमाणात) हिस्सा हिस्सा 
1 १ | २ ३ | ४ | ५ ६ | ७ | ८ ९ 
१०० शि 390.00 | ४१४.४७ | १५५.०० | १५५.०० २८.३२ | ४०.७४ 
अल्पसंख्याक 
मुलांचे वसतीगृह 
शाळा इमारत ०२ | २६.४९ । ३८.७८ | २९.७९ | १३.२४ २८.८५ ९.९३ २.८९ 
बांधकाम (गांधी 
नगर व मिल्लत 
नगर) 
१०० शि 390.00 | ४२०.२३ | १८६.०० | १२४.०० ६१.४९ शि ६७.०८ 
अल्पसंख्याक 
मुलींचे वसतीगृह 
एकूण | ०४ | ६७२.९८ । ९१२.२३ | ३७०.७९ | २९२.२४ । ११८.६६ ९.९३ ११०.७१ 


२. केंद्र व राज्य शासनाकडून केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या 
तसेच निधी विनियोगामध्ये अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाच्या सार्वजनिक वित्तीय 


प्रणाली (PEMS) व्दारे निधी वितरीत करण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१३ /प्र .क्र.१७८/का.०७, 


प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत - PMIVK ( पुर्वीचा 
बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत-॥॥5)? ) जालना शहर,जि.जालना येथे मुला-मुलींसाठी १०० प्रवेशक्षमतेचे 
प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण २ वसतीगृह आणि PATA व गांधीनगर, जालना येथील शाळा इमारत बांधकाम 
(स्वच्छतागृहासह) बांधकामासाठी अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र.(९) प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या राज्य हिऱड्यातील उर्वरित रु.११०.७१/- 
(अक्षरी रू.एक कोटी दहा लाख एकाहत्तर फ़क्त) रकमेच्या मर्यादेत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरित व 
संवितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर बांधकामाकरीताचा निधी अवर 
सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सुपूर्द करण्यात येत असून याकरिता ते आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून व उपसचिव (अर्थसंकल्प), अल्पसंख्याक विकास विभाग हे नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून काम पाहतील. सदर रकमेचा SATA (ECS) अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुबई यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 
३. अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास विभाग यांनी जालना शहर,जि.जालना येथे मुला-मुलींसाठी 
१०० प्रवेशक्षमतेचे प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण २ वसतीगृह आणि मिल्लतनगर व गांधीनगर, जालना येथील शाळा 
इमारत बांधकाम (स्वच्छतागृहासह) बांधकामासाठी आहरित केलेली रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मंत्रालय, 
शाखा येथे उघडण्यात आलेल्या योजनेच्या खाते क्र.40533345678 व IFSC CODE - SBIN0061524 या 
SNA खात्यामध्ये जमा करावी. तदनंतर अर्थसंकल्प शाखेने PEMS प्रणालीव्दारे सदर रक्‍कम जिल्हाधिकारी, 
जालना यांना वितरीत करावी. PFMS प्रणालीव्दारेच जिल्हाधिकारी, जालना यांनी सदर रक्कम 


विकासकामांच्या अंमलबजावणीी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस रितसर वितरित करावी. 


४. सदरचा खर्च करण्यास वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या 
निर्देशानुसार कोणताही शासन निर्णय / अटी व शरर्तीचा भंग होणार नाही, याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी संबंधित जिल्हाधिकारी यानी शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी 
निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेशा / वित्तीय नियमावली / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची 
कार्यनियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा 
अवलंब करावा. तसेच सदर रक्‍कम चालू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे आवश्यक राहील. सदर निधी 


कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१३ /प्र .क्र.१७८/का.०७, 


५. अमंलबजावणी यंत्रणा यांनी उक्त विकासकामांच्या बांधकामासाठी राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या 
निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल (QPR) विहित नमुन्यात (अद्ययावत 
छायाचित्रांसह) संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करावी. तसेच विभागाच्या Construction 
tracker प्रणालीवर देखील सदर वसतीगृह बांधकामाची माहिती वेळोवेळी upload करावी. 

६. सदर योजनेंतर्गत राज्य हिळऊ्यावर होणारा खर्च "मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्यलेखाज्रीर्ष २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, केंद्र पुरस्कृत योजना (०१) (१४) 
अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमांतर्गत, ( राज्य हिस्सा) कार्यक्र (२२३५-ए २३१) 
३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

७. हाशासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ 
अन्वये प्रशासनिक विभागांस प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७॥/५///.॥॥१॥8॥/१७॥॥.9०५.॥१या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०६२४१२१४५३५७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ॥॥ LLIAM पणय णा 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITY 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4,20=74736942a8f478e484a5c21 abe? Sb8bbf7a0535119974e7126241c3 


MANWEL DSOUZA oo oe 
(वि.म.डिसोजा) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. सचिव,सार्वजनिक बांधकाम विभाग (बांधकामे), मंत्रालय, मुंबई. 
२. विभागीय आयुक्‍्त,औरंगाबाद. 
३. जिल्हाधिकारी, जालना. 
४. मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 
५. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 
६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जालना. 
७. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
८. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा ) मुंबई/नागपूर. 
९. मुख्याधिकारी, जालना नगरपरिषद, जि. जालना. 
१०. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन,पाचवा मजला, मुंबई. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा जालना. 
१२. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५). 
१४. कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१५. निवड नस्ती (का.७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


